संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
नामनिर्देशानाने नियुक्त सहायक नगर रचनाकार यांचा 
परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- पकानि-१५२१/२०९/प्र.क्र.२५/नवि-२७, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मार्च, २०२१. 


वाचा - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दि.२५.०८.२०१५. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६. 
३) नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.टीपीव्ळी-१४१२/७१/प्र.क्र.९/नवि-२७, 
दि.२१.०८.२०१४. 
४) संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे कार्यालयीन आदेशा 
क्र.आस्था/सनर-श्रेणी-१/गट-ब/ना.नि./प्रशा-१/४५३७, दि.२२.०८.२०१४. 
५) संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/सनर- 
२०१४/ससेनि/परि.काला./प्रशा-१ब/३४४०, दि.०८.०७.२०१९. 
६) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रकानि-१५१९/प्र.क्र.१८९/१९/नवि-२७, 
दि.०८.०६.२०२०. 
७) नगर विकास विभाग, पत्र क्र.प्रकानि-१५१९/प्र.क्र.१८९/१९/नवि-२७, दि.०८.०६.२०२०. 
८) संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/सनर-२०१४- 
ससेनि/परि.काला./प्रशा-१ब/५८९, दि.०२.०२.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.२१.०८.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संचालक, नगर रचना, 
पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक नगर रचनाकार या पदावर ६० उमेदवारांना २ वर्षांकरिता 
परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
2. सदर ६० उमेदवारांपैकी संदर्भीय क्र.६ येथील दि.०८.०६.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
एकूण ५७ सहायक नगर रचनाकार यांच्या दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्यात आला 
आहे. तसेच, संदर्भीय क्र.9 येथील दि.०८.०६.२०२० रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने, संचालनालयाने 
संदर्भीय क्र.८ येथील दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उर्वरित खाळील 


नमूद ३ सहायक नगर रचनाकार यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती 


झासन निर्णय क्रमांकः पकानि-१५२१/२०९/प्र.क्र.२५/नवि-२७ 


समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या आहेत. संबंधितांविरुध्द शासन स्तरावर विभागीय चौकशी चाळू अथवा 
प्रस्तावित नाही. यास्तव, संबंधितांचा परिवीक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र.५ मध्ये 


दर्शविलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येऊन संबंधितांची नगर रचनाकार या पदावरील सेवा पुढे सुरू 


ठेवण्यात येत आहे. 
am. | सहायक नगर रचनाकार यांचे नांव सेवेत प्रवेशा परिविक्षाधीन परिवीक्षाधीन कालावधी 
केल्याचा दिनांक कालावधी मध्ये समाप्त समाप्त करण्यात 
घेतलेल्या रजा येत असल्याचा दिनांक 
(दिवस) (म.नं.) 
za ? 2 & ८1 
| १. | . श्रीमती भा.न.बोरकर ०५.०९.२०१४ १८ २२.०९.२०१६ 
२. | श्रीमती दि.दि.उंडे २२.०८.२०१४ २१ ११.०९.२०१६ 
३. | Md अ.दु.नंदुरकर ०९.०९.२०१४ १३ २१.०९.२०१६ 
३. सदर शासन निर्णय संदर्भीय क्र.१ येथील दि.२५.०८.२०१५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०३१९११०४१८८५२५ असा आहे. हा शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.03.19 12:42:02 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महाळेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 
२. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण, पुणे. 
३. संबंधित सहायक नगर रचनाकार 
(व्दारा : संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण, पुणे) 
४. निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


